महाराष्ट्र शिक्षण सेवा ( प्रशासन शाखा) गट-अ 
मधील अधिकाऱ्यांच्या सर्वसाधारण बदल्यांमध्ये 
अंशत: बदल करण्याबाबत 

शिक्षणाधिकारी व तत्सम- शुद्धीपत्रक 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः बदली ३१२१/प्र.क्र.८९/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ०२ सप्टेंबर, २०२१. 


वाचा:- १) शा.शि.व क्री.वि. शासन आदेडा क्र. बदली ३१२१/प्र.क्र.८९/प्रशा-२, 
दिनांक ३०.०७.२०२१. 
2) शा.शि.व क्री.वि. शासन आदेशा क्र. बदली ३१२१/प्र.क्र.८९/प्रशा-२, 
दिनांक ३०.०८.२०२१. 


शासन शुद्धीपत्रक - 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार 


पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ६ मधील तरतुदीनुसार सक्षम 
प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने शिक्षणाधिकारी व तत्सम संवर्गातील नियतकालिक बदलीचे आदेशा दिनांक 
३०.०७.२०२१ रोजी निर्गमित करण्यात आले आहेत. त्यामध्ये काही अधिकाऱ्यांच्या पदस्थापनेत 
अंशत: बदल करुन सक्षम प्राधिकारी यांच्या लगतपूर्व वरिष्ठ प्रधिकाऱ्यांनी दिलेल्या मान्यतेनुसार 
अंशतः बदलाचे आदेश ३०.०८.२०२१ रोजी निर्गमित करण्यात आले. दिनांक ३०.०८.२०२१ 
रोजीच्या आदेशामधील अ.क्र. १ येथील नोंद टंकलेखनाच्या चुकीमुळे नमूद केली आहे. सदर नोंद 
पूर्णपणे वगळण्यात येत आहे. श्री. मधुकर किसनराव देशमुख यांचे दि. ३०.०७.२०२१ रोजी निर्गमित 
नियतकालीक बदलीचे आदेश तसेच कायम राहतील. 


२. सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२१०९०२१५१४४९१९२१ असा आहे. हे शुद्धीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


DEEPAK VIJAY 
SHELAR 


(दीपक ater) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. आयुक्त, शिक्षण आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२ सर्व शिक्षण संचालक 
३. संबंधित विभागीय शिक्षण उपसंचालक. 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः बदली ३१२१/प्र.क्र.८९/प्रशा-२ 


४. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
५. संबंधित अधिकारी (आयुक्‍त (शिक्षण) यांचे कार्यालयामार्फत) 


प्रत माहितीसाठी, 
१. मा.मंत्री, शालेय शिक्षण यांचे विशोष कार्य अधिकारी. 
२. अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहायक 
३. निवडनस्ती, प्रशा-२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


